अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या 
तथापि जात प्रमाणपत्र सादर न करु शकलेल्या 
गट ब (अराजपत्रित) मधील कर्मचा-यांकरीता 
नियोजन विभाग (खुद्द) च्या आस्थापनेवर 
अधिसंख्य पद निर्माण करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक निविआ २९२०/प्र.क्र.१७०/का.१४२१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २२ ऑक्टोबर, २०२० 


संदर्भ : १. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, 

दिनांक २१.१२.२०१९. 

२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.बीसीसी २०२०/प्र.क्र.१८७ ओ/१६-ब, 

दिनांक ३०.६.२०२०. 

प्रस्तावना :- 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, 

दिनांक 29.92.2098 अन्वये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील अपिल क्र.८९२८/२०१५ 
(चेअरमन अँन्ड मॅनेजिंग डायरेक्टर, एफसीआय आणि इतर विरुध्द जगदीश बालाराम बहिरा 
व इतर) व इतर याचिका यामध्ये दिनांक ६ जुले, २०१७ रोजी मागास जातींना असलेल्या 
आरक्षणाच्या आधारे झासकीय सेवेत दाखल झालेल्या व त्यानंतर जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या 


व्यक्‍तींना शासकीय सेवेत संरक्षण देय ठरत नाही, या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी व 


मा.उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ नागपूर यांनी रिट याचिका क्र.३१४०/२०१८ मध्ये दिनांक 


२८.९.२०१८ च्या आदेशान्वये मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दिनांक ३१.१२.२०१९ 
पर्यंत कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले असल्याने अशा अधिकारी / कर्मचारी यांची अधिसंख्य 
पदे निर्माण करुन या अधिसंख्य पदांवर अधिकारी / कर्मचारी यांना वर्ग करण्याची कार्यवाही 


करण्याची सूचना दिली अहे. त्याप्रमाणे नियोजन विभागाच्या आस्थापनेवर अधिसंख्य पदे 


निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.बीसीसी २०२०/प्र.क्र.१८७ ओ/१६-ब, 


दिनांक ३०.६.२०२० अन्वये मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे सिव्हील अपिल क्र.८९२८/२०१५ व इतर 
याचिका यामध्ये दिनांक ६.७.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाची व मा.उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ 


नागपूर यांनी रिट याचिका क्र.३१४०/२०१८ मध्ये दिनांक २८.९.२०१८ च्या निर्णयाची 


अंमलबजावणी करण्याकरीता “अधिसंख्य पदे” निर्माण करण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना 


शासन निर्णय क्रमांकः निविआ २९२०/प्र.क्र.१७०/का.१४२१, 


प्रदान केले आहेत. त्यानुसार नियोजन विभागाच्या आस्थापनेवर अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र 
अवैध ठरलेल्या व सद्यस्थितीत कार्यरत असणाऱ्या सहायक कक्ष अधिकारी गट “ब” (अराजपत्रित) 


मधील कर्मचा-यांसाठी सहायक कक्ष अधिकारी संवर्गात ०१ (एक) पद दि.३१/१२/२०१९ पासून ११ 


महिन्याच्या काळावधीसाठी निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, 


दिनांक २१.१२.२०१९ मध्ये दिलेल्या सूचनांनुसार सहायक कक्ष अधिकारी संवर्गातील अधिसंख्य 


पदावर नियुक्‍ती करण्याबाबत आवश्‍यक कार्यवाही नियोजन विभाग (आस्थापना) यांच्याकडून 
स्वतंत्रपणे करण्यात येत आहे. 


३. या अधिसंख्य पदाचे वेतन व भत्ते यावरील खर्च नियोजन विभागाच्या खालील 


लेखाशीर्षासाठी उपलब्ध अनुदानातून भागविण्यात यावाः- 
मागणी क्रमांक ओ ७ 
३४५१, सेक्रेटरिएट आर्थिक सेवा ०९०, सेक्रेटरिएट 
(०१) (०१) नियोजन विभाग (३४५१ ०१८२) दत्तमत / अनिवार्य 
४. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.बीसीसी २०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, 
दिनांक २१.१२.२०१९ मधील तरतुदीनुसार व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय 


क्र.बीसीसी २०२०/प्र.क्र.१८७ ओ/१६-ब, दिनांक ३०.६.२०२० अन्वये विभागास प्रदान करण्यात 


आलेल्या प्राधिकारान्वये अपर मुख्य सचिव ( नियोजन ) यांच्या मान्यतेने हा शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर 


शासन निर्णय उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 
२०२०१०२२१५४१०५२९१६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRADNYA MAHALE 

p RA D ) N YA Oh oh डराव 
2.5. 352000९00097006499832415102ऑ121852657९०855०८85 
31 ‘alCode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
serialNumber=f0b9244e8f45f1 2e0a399cd036d6d3767c67c834995 1e3e50 
47b7469a24cdfb2, ou=PLANNING DEPT, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, cn=PRADNYA MAHALE 
Date: 2020.10.22 16:31:23 +05'30' 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३. मा.उप मुख्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निविआ २९२०/प्र.क्र.१७०/का.१४२१, 


४. महालेखापाल-१, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई 

५. महाळेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई 

६.अपर मुख्य सचिव (सेवा) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय 

७. प्रधान सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

८. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (१४अ / १६-ब) मंत्रालय, मुंबई 
९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 

११. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


